जिल्हा रुग्णालय, नांदेड १०० खाटावरुन 
३०० खाटांत श्रेणीवर्धन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२०/ प्र.क्र.२१०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: १६ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 9) सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/राज्यस्तर/कक्ष- 
३/टे-७/जिरुनांदेड श्रेणीवर्धन ३००/लातूर.मं.२४/जा.क्र.४५४-५५/१९, 
दि.०९.०१.२०१९. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/राज्यस्तर/कक्ष- 
३/टे-७/जिरुनांदेड श्रेणी 300 लातूर.मं.२४/जा.क्र.६४५४/२०, 
दि.०२.११.२०२०. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 
३/टे-७/ जिरुनांदेड १०० वरुन ३००/जा.क्र.४४९६-५५/२१, 
विद र०रव. 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा रुग्णालय, नांदेड १०० खाटावरुन ३०० खाटांत श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय, नांदेड १०० खाटावरुन ३०० खाटांत श्रेणीवर्धन करण्यास या झासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर जिल्हा रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर जिल्हा 
रुग्णालयासाठी बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


Daa निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२०/प्र.क्र.२१०/आरोग्य-४ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०७१४४९३४३८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ro S h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
ग Kadam Patil, C = IN, S = 
Di al e S h Maharashtra, O = Government 


, , Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Kadam Pati Date: 2021.09.16 17:55:28 
+05'30' 


aril दि.कदम-पाटील 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कूटूंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य भवन, मुंबई. 
७. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
८. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
१०. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
११. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
१२. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
१३. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

१५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अवर सचिव (आरोग्य-३), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


